महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५२/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१५ 

वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/मगातंमुगा/ जाहिरात/ 

२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 

प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 
मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाडावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१३-१४ या वर्षाच्या मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. आकाराची 
कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी नांदेड परिक्षेत्रातील सर्व "ब" 
व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व जनसंपर्क 
संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ७५ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाळी 
असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये २,७६,०००/-( अक्षरी रुपये दोन लाख 
शहात्तर हजार फक्त) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 


मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये २,७६,०००/-( अक्षरी रुपये 
दोन लाख शाहात्तर हजार फक्त) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . ७५ 
वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 

४. पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ७५ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये २,७६,०००/-(अक्षरी 
रुपये दोन लाख शहात्तर हजार aT) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय वितरण करतील व 
संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार करुन त्यांचे 
वितरण करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५२/पोल-१५ 


घु. 


याखाली होणारा खर्च रुपये २,७६,०००/-( अक्षरी रुपये दोन लाख झहात्तर हजार फक्त ) मागणी 


क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ जाहिरात 


व प्रसिध्दी" याखालील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक २४/२०१५, व्यय-७ दि.२१/१/२०१४ 


अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१२४९९०२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


Ramdas Sahebrao Khomane 
DN: CN = Ramdas Sahebrao 

Sahebrao 01101 “यी 

Khomane Date: 2015.0827 11:96:57 +0830 
सोबत :- विवरणपत्र-अ रा.सा. खोमणे 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 

प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (04 बीलासह) 


= 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 


३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
. जिल्हा पोलीस अधीक्षक नांदेड, लातुर, परभणी, हिंगोली. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग(व्यय-७ मंत्रालय,मुंबई 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी नांदेड, लातुर, परभणी, हिंगोली. 


१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, (पोळ-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५२/पोल-१५, दि. २० मार्च, 2094 सोतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची जाहीरातीचा 
रक्‍कम दिनांक 
नांदेड 
शिव्या दैनिक समतादर्पण, नांदेड ४४८ २४००/- १४/०८/२०१४ 
२ | दैनिक दलितवाणी, नांदेड १८ २८००/- १४/०८/२०१४ 
३ | सांयदैनिक नांदेड डायरी (Sq), नांदेड ६६६ २४००/- १४/०८/२०१४ 
४ | सांयदैनिक नांदेड डायरी (मराठी) नांदेड 332 २४००/- १४/०८/२०१४ 
५ | उद्याचामराठवाडा ,नांदेड ००५६८८ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
६ | सांज दैनिक करारनामा ,नांदेड ११६ २०००/- १४/०८/२०१४ 
७ | तहलका टाईम्स Sg नांदेड १३६४ 3§00/- १४/०८/२०१४ 
८ | गोदातीर समाचार , नांदेड २५२४ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
९ | दैनिक उर्दु वरक्यु-ए-ताजा नांदेड १०१७ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
| do | दैनिक प्रजावाणी नांदेड १२९८ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
।_११ | वाचकमंच , चिकळलवाडी , नांदेड २७८ २८००/- १४/०८/२०१४ 
१२ | दैनिक साहेर , मंधाई ,नांदेड १३८१ २८००/- १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक अजिठा एक्सप्रेस, शिवाजीनगर,नांदेड 1११० | १० २४००/- १४/०८/२०१४ 
१४ | सायं दैनिक Vg नांदेड राहबेर, नांदेड ०२२ २०००/- १४/०८/२०१४ 
१५ । सायं दैनिक नांदेड सांज नांदेड ७६ २४००/- १४/०८/२०१४ 
१६ | दैनिक वाचकमत समीक्षा, शिवाजीनगर, नांदेड १८७ २८००/- १४/०८/२०१४ 
qo । सायं ऊदू दैनिक नागुरी वजिराबाद, नांदेड ३०१ २४००/- १४/०८/२०१४ 
१८ | ऊदू दैनिक ANI वजिराबाद, नांदेड ५५१ २८००/- १४/०८/२०१४ 
१९ | सायं He दैनिक गोदावरी आबर्झवर ४३६ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
वजिराबाद, नांदेड 
२० । दै.टाईम्स ऑफ गौरव, नांदेड ५१५ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२१ । दै. प्रभाव नांदेड, नांदेड १९४ २८००/- १४/०८/२०१४ 
२२ | दैनिक एकजूट, नांदेड १२६ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२३ | दैनिक श्रमिक एकजूट, नांदेड ३४६० ५६००/- १४/०८/२०१४ 
२४ | कमिल याक्‍्वीन, शिवाजीनगर, नांदेड २५० २८००/- १४/०८/२०१४ 
२५ | दैनिक लोकपत्र, नांदेड २६३ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
२६ | दैनिक नांदेड आलमी तेहरीक, नांदेड ७० ३६००/- १४/०८/२०१४ 
२७ | पुरोगामी विचारांचे दैनिक एकमत, नांदेड AD-838¢8 4200/- १४/०८/२०१४ 
२८ | HE देनिक नांदेड टाइम्स, नांदेड ३४२ २८००/- १४/०८/२०१४ 
२९ । दैनिक प्रकरण, नांदेड ८७० २०००/- १४/०८/२०१४ 
३० | सायं दैनिक नांदेड वार्ता, नांदेड ५०४५ २८००/- १४/०८/२०१४ 
३१ | दैनिक गाववाला, नांदेड ११८५ २८००/- १४/०८/२०१४ 
३२ | दैनिक रिपब्लिकन गार्ड, नांदेड ७४५ ४४००/- १४/०८/२०१४ 
३३ | देशोन्नती, नांदेड ॥१७०००१८ ६०००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण | १,१२,४००/- 
लातूर 
३४ | सायं दैनिक आपल मनं, लातूर ४९४ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
३५ | दैनिक राजधर्म ,लातुर २१९२ ५२००/- १४/०८/२०१४ 


३६ | दैनिक मराठवाडा केसरी जि.लातुर ००७ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
३७ | दैनिक भुंकप लातुर ४४१ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
३८ | मराठी दैनिक यडावंत, लातूर ४९७२ ६०००/- १४/०८/२०१४ 
३९ | दैनिक गुरूधर्म, कापड गल्ली औसा, लातूर ४७२ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
४० | दैनिक लोकमन, लातूर ११७ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
४१ | देनिक कुलस्वामिनी संदेश, लातूर ७४५ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
४२ | दैनिक लोकमान्य लोकसंदेशा, लातूर २६४ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
४३ | दैनिक, मनोगत, लातूर १२२ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
४४ | देनिक प्रतिव्यवहार, लातूर ११४९ 3§00/- १४/०८/२०१४ 
४५ | दैनिक युवा छत्रपती, लातूर ३४३ 3§00/- १४/०८/२०१४ 
४६ । पुरोगामी विचारांचे दैनिक एकमत, लातूर ॥॥)-९३४८२ ७२००/- १४/०८/२०१४ 
४७ | देनिक गणधिशा गर्जना, निलंगा जि. लातूर ३३/२०१४ २८००/- १४/०८/२०१४ 
४८ | दैनिक रत्नापूर समाचार, लातूर ९८३ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
४९ । दैनिकराजसत्ता, लातूर ७१२ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
yo | सांज दैनिक प्रतिशक्‍्ती, लातूर ३१३ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
५१ | लातूर समाचार, लातूर २९१ ५२००/- १४/०८/२०१४ 
५२ | दैनिक संवाद देशभक्त, लातूर १०७५ ३२००/- १४/०८/२०१४ 
५३ | देनिक युति चक्र, लातूर १४० ३२००/- १४/०८/२०१४ 
५४ | सिध्देश्वर समाचार, लातूर ४३१८ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण ८९,६००/- 
परभणी 
५५ | दैनिक झुंजारनेता, परभणी २९७०७ २४००/- १४/०८/२०१४ 
५६ | दैनिक गोदातीर समाचार परभणी ७३३२ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
५७ | सांज देनिक वृत्त, परभणी ४५८ २४००/- १४/०८/२०१४ 
५८ | दैनिक Sg वरक्यु-ए-ताजा परभणी १०१८ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
५९ | दैनिक श्रमिक एकजुट , परभणी ८२३९ ४४००/- १४/०८/२०१४ 
go | दैनिक गोदातीर, परभणी ५३३ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
६१ | देनिक गोदातरंग, परभणी २१०० ४८००/- १४/०८/२०१४ 
६२ | दैनिक दलित वाणी, परभणी ०६० २८००/- १४/०८/२०१४ 
६३ | दैनिक लोकसंचार, परभणी १२८२३ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
६४ | दैनिक प्रकरण, परभणी ३५२ २०००/- १४/०८/२०१४ 
६५ | दैनिक मराठवाडा साथी, परभणी ९०६ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
६६ | दैनिक गाववाला, परभणी १४५५ ४८००/- १४/०८/२०१४ 
एकूण ४४,०००/- 
हिंगोली 

६७ | दैनिक मराठी नगुरी, हिंगोली २५९ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
६८ | दैनिक गोदातीर समाचार, हिंगोली ७३३४ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
६९ | दैनिक गावगाला, हिंगोळी १६१७ ५६००/- _ | १४/०८/२०१४ 
७० | पुरोगामी विचारांचे देनिक एकमत, हिगोली AD-8 3808 ४४००/- _ | १४/०८/२०१४ 
७१ | दैनिक शिवविचार, हिंगोली ४९६ 3200/- | १४/०८/२०१४ 
७२ | दैनिक दलितवाणी, हिंगोली ३९१ ४४००/- _ | १४/०८/२०१४ 


03 | दैनिक प्रकरण, हिंगोली 2000/- | १४/०८/२०१४ 


७४ | दैनिक हा माझा ear, हिंगोली ३१ २४००/- १४/०८/२०१४ 


७५ | दैनिक सुपर समाचार, हिंगोली ३४४२ २८००/- _ | १४/०८/२०१४ 
एकूण ३०,०००/- 
एकूण २,७६,०००/- 


